RNI No. MAHBIL / 2012 / 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

दोन 


असाधारण भाग 


वर्ष ५ , अंक ५ 


बुधवार , मार्च ६, २०१ ९/ फाल्गुन १५ , शके १९ ४० 


[ पृष्ठे १६, किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक ६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ , महाराष्ट्र मर्यादित 

निर्मल , दुसरा मजला, नरिमन पॉईंट , मुंबई ४०० ०२१ 


सूचना 


क्रमांक सिडको /नियोजन / बीएन- ७० / २०१९ / १२१६ 


ज्याअर्थी, 


महाराष्ट्र शासनाने 

महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( महा . सदतीस सन १ ९ ६६ ) ( यात यानंतर “ सदर 
अधिनियम असा उल्लेख करण्यात आलेला आहे ). चे कलम ११३ उप -कलम ( ३ ए ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून दिनांक 
२० मार्च १९ ७१ रोजीच्या नगरविकास, सार्वजनिक आरोग्य आणि गृहनिर्माण विभागाच्या अधिसूचना क्र . आरपीबी. ११७१ /१८१२४ / ११३/ दोन -डब्ल्यू 
या अधिसूचनेद्वारे आणि दिनांक १६ ऑगस्ट १९ ७३ रोजीच्या नगरविकास, सार्वजनिक आरोग्य आणि गृहनिर्माण विभागाच्या अधिसूचना क्र . आरपीबी / 
११७३-दोन - आरपीसी या अधिसूचनेद्वारे त्यामध्ये विनिर्दिष्टीत केल्याप्रमाणे नवी मुंबईसाठी अधिसूचित केलेल्या क्षेत्राकरिता “ शहर आणि औद्योगिक 
विकास महामंडळ महाराष्ट्र मर्यादितला ” महाराष्ट्र शासनाच्या स्वमालकीच्या आणि नियंत्रित कंपनीचा यात यानंतर “महामंडळ असा उल्लेख 
करण्यात येईल ). “ नवीन शहर विकास प्राधिकरण ” म्हणून घोषित केले; 

आणि ज्याअर्थी, सदर अधिनियमाच्या तरतुदीद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा आणि या संबंधातील इतर सहाय्यभूत अधिकारांचा वापर करून 
महामंडळाने नवी मुंबईकरिता सर्वसाधारण विकास नियंत्रण नियमावली ( जी.डी.सी.आर.) ( यात यानंतर “ सदर नियमावली ” असा उल्लेख करण्यात 
येईल ) तयार केली; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनानेदिनांक २१ सप्टेंबर १९ ७६ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध केलेल्या दिनांक १६ सप्टेंबर 
१९ ७६ रोजीच्या शासन निर्णय क्रमांक आरपीबी. १९ ७५ / ६३५ / बी-न.वि. - ५ द्वारे सदर नियमावलीस मंजुरी दिली. 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दिनांक २७ सप्टेंबर १९ ७९ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन 
राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध केलेल्या दिनांक १८ ऑगस्ट १९ ७९ रोजीच्या अधिसूचना क्र . आरपीबी. ११७५ / ६३५/ बी -न.वि.- ५ द्वारे सदर अधिनियमाचे 
कलम ३१ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबईच्या अंतिम विकास आराखड्यास मंजुरी दिली; 

आणि ज्याअर्थी, सदर अधिनियमाचे कलम ३७ उप -कलम ( २) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकरांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी 
नवी मुंबई विकास आराखडा आणि सर्वसाधारण विकास नियंत्रण नियमावली मधील फेरबदलास मंजुरी दिलेली आहे. महाराष्ट्र शासनाने सर्वसाधारण 
विकास नियंत्रण नियमावली आणि नवी मुंबई विकास आराखडा नियमावली मधील अंतिम फेरबदलास अनुक्रमे दिनांक २९ जून २०१८ रोजी आणि 
दिनांक २ ऑगस्ट २०१८ रोजी मंजुरी दिली. 


( १ ) 


भाग दोन - ६-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग दोन, मार्च ६, २०१९ / फाल्गुन १५ , शके १९ ४० 
आणि ज्याअर्थी महामंडळाला पुढील बाबतीत म्हणजेच (i) सिडकोच्या विकासक म्हणून भूमिकेबाबतची तरतुद वगळण्यासाठी (ii) शासकीय 
धोरणातील तरतुदीनुसार किमान ३०० चौ.फूट चटई क्षेत्राची तरतुद बदलण्यासाठी ( iii ) बांधकामाचा दर या शब्दांऐवजी बांधकामाची किंमत हे शब्द 
सुधारण्यासाठी ( iv ) बांधकाम क्षेत्रफळाऐवजी सिडकोचे समभाग अधिमूल्याच्या स्वरूपात करण्यासाठी व (v ) विनियम ३४ मध्ये उल्लेख केलेले 
अन्य आनुषंगिक बदल इ. सुकर करण्याच्या उद्देशाने सर्वसाधारण विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये नवीन तरतुदी करण्यासाठी यात यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्टीत केल्याप्रमाणे सदर नियमावलीमध्ये अधिक सुधारणा/ बदल करणे उचित वाटले; 

आणि ज्याअर्थी, सिडकोमार्फत बांधण्यात आलेल्या घरांच्या पुनर्बाधकाम / पुनर्विकासाबाबत महामंडळाला महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना 
अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७( १) अन्वये नवी मुंबईच्या सर्वसाधारण विकास नियंत्रण नियमावलीतील विनियम क्र . ३४ आणि परिशिष्ट सात मध्ये 
फेरबदल करणे गरजेचे वाटले म्हणून महामंडळाने दिनांक २२ जानेवारी २०१९ रोजी संचालक मंडळाच्या ६१६ व्या बैठकीमध्ये ठराव क्र . १२१२४ 
अन्वये सदर सुधारित प्रस्तावास मंजुरी दिली; 

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमातील कलम ३७ च्या उप -कलम ( १) द्वारा प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करीत, सदर विनियमामध्ये बदल / 
सुधार करण्यासाठीचेहेतू जाहीर करीत यापुढे पुरवणीमध्ये सांगितलेल्या पद्धतीने व विस्ताराप्रमाणे, महामंडळ ही सूचना याद्वारे प्रसिद्ध आणि जाहीर 
करीत आहे . 

सदर अधिनियमाचे कलम ३७ (१) च्या अनुषंगाने , महामंडळ महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये ही सूचना जाहीर करण्याच्या तारखेपासून 
एक महिन्याच्या आत सदर नियमावलीतील प्रस्तावित दुरूस्ती /फेरबदलाबाबत जर कोणत्याही व्यक्तीच्या हरकती / सूचना असतील तर त्या मागवीत 
आहे. या हरकती आणि सूचना महामंडळाच्या मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ आणि नियोजनकार यांच्याकडे त्यांच्या ४ था मजला,सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, 
नवी मुंबई ४०० ६१४ येथील कार्यालयामध्ये प्राप्त झाल्या पाहिजेत. 


. 


भाग दोन - ६-१अ 


नवीमुंबईसामान्यविकासनियंत्रण(जीडीसीआर)नियमावलीतीलविनियमक्र.३४मधीलप्रस्तावितसुधारणा 


विद्यमान 
तरतूद 


च्याद्वारेपुनर्स्थापित/बदलीकरावयाचे 


दुरूस्तीचीकारणे 


जीडीसीआर 

तरतूदक्र. 
विनियम 
क्र 
. 
३४ 


सिडकोओनर्स/असोसिएशन/सहकारीगृहनिर्माणसंस्था(सीएचएस)सिडकोनेबांधलेल्याघरांचेअनावश्यकवपुनरावृत्ती यांनीहातीघेतलेल्यापुनर्बाधकाम/पुनर्विकासयोजना,ज्यासिडकोनेपुनर्निर्माण/पुनर्विकासः 

होणार शब्द/वाक्य यापुर्वीबांधलेल्याअधिकृतइमारतीआहेतपरंतुकालांतरानेनैसर्गिक सिडकोनेबांधलेल्याअधिकृतरहिवासीवगळण्यासाठीवाक्याची 

आपत्तीमुळेनष्टझालेल्याआहेतकिंवावयोमानानुसारकोसळलेल्या|इमारती/गृहनिर्माणयोजनाज्यानैसर्गिकपुनर्रचनाकरणे.आणि किंवाव्यवस्थापकीयसंचालक,सिडकोयांच्याकायदेशीरआदेशानेआपत्तींनीनष्टझाल्यातकिंवाअपघातीकयातरतुदीसअधिक निष्कासितकेलेल्याआहेतकिंवानिष्कासितकरण्यातयेतआहेत,इ.|आगीनेकिंवाजुन्याझाल्यानेपडल्यातकिंवास्पष्टपणेपरिभाषित साठीविनियम: 

व्यवस्थापकीयसंचालक,सिडकोयांच्याकरण्यासाठी. इमारतीचेपूर्णत:किंवाअंशत:पुनर्बाधकाम/पुनर्विकास 

कायदेशीर 
आदेशाने 
तोडण्यात 
आल्यात (अ)यापुर्वीसिडकोनेबांधलेल्याइमारती(गोदामे/औद्योगिककिंवातोडण्यातयेतअसलेल्याआहेत, वापरानेपुर्णतःव्याप्तनसलेल्याइमारतीववैयक्तिकमालकीत्यांचेपुनर्निर्माण/पुनर्विकासयोजना,ओनर्स नसलेल्याइमारती),ज्यावरीलनमुदकारणांमुळेअस्तित्वहीनझालेल्याअसोसिएशन/सहकारीगृहनिर्माणसंस्था आहेत. 

यांनीहातीघेतलेलेआहेत.तेया किवा 

नियमावलीच्यापरिशिष्टक्र.VIIमध्ये (ब)सिडकोनेबांधलेलीइमारत,जीव्यवस्थापकीयसंचालक.समाविष्टअसलेल्यातरतुर्दीनुसारअनुज्ञेय सिडकोयांनीमोडकळीसआलेलीइमारतम्हणुनघोषितकेलेलीआहे. 

(यापुढेधोकादायक/मोडकळीसआलेल्या याविनियमावलीतीलपरिशिष्ट-VIIमध्येसमाविष्टकेलेल्याइमारतीअसाउल्लेखकरण्यातआलाआहे) तरतुदीनुसारअनुज्ञेयराहील. (यापुढेधोकादायक/मोडकळीसआलेल्याइमारतीअसासामूहिकपणे उल्लेखकरण्यातआलेलाआहे). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग दोन , मार्च ६, २०१ ९ / फाल्गुन १५, शके १ ९ ४० 


असल. 


४ 


घराचा 


१ 


नवीमुंबईसामान्यविकासनियंत्रणविनियमावलीतीलविनियमक्र.३४च्यापरिशिष्टसातमधीलविविधउपवाक्यांमधीलप्रस्तावितदुरूस्ती अनु.क्र.उपवाक्यविद्यमानकलम(दुरूस्तीसाठीप्रस्तावित) 

च्याद्वारेपुनस्थापित/बदली 

दुरूस्तीची 
कारणे क्र.शिर्षक पुनबांधकाम/पुनर्विकासासाठीविनियम 

सिडकोने 

बाधलल्या 

पुनर्विकास/पुनर्बाधकाम सिडकोच्यागृहनिर्माणयोजना ज्यामध्ये(5सिडकोच्यागृहनिर्माणयोजनांमधील,(i)EWS/अनावश्यकवपुनरावृत्ती 

आर्थिकदृष्ट्यादुर्बलघटक/अल्पउत्पन्नगट(ईडब्ल्यLIGआणि/किंवा(ii)MIGआणि/किंवा(iii)होणारे शब्द/वाक्य एस/एलआयजी)आणि/किंवा(ii)मध्यमउत्पन्नगटHIGद्वारेकिंवासदनिकाअसलेल्याइमारतीकिंवावगळण्यासाठी 

तसेच (एमआयजी)आणि/किंवा(iii)उच्चउत्पन्नगट(एचइमारतींच्यापुनर्विकासाकरिताएकूणअनुज्ञेयचटई|स्पष्टताआणण्यासाठीव आयजी)इत्यादींसाठीघरांचा/सदनिकांचासमावेशक्षेत्रनिर्देशांक(FSI)खालीलतक्ता-अप्रमाणेसामान्यनियंत्रण आहे,अशायोजनांमधीलइमारतीचाकिंवाइमारतीचाअसेल. 

विनियमावलीतीलउर्वरित पुनर्विकासकरण्यासाठी,खालीलतक्ता-अमध्ये 

तरतुदीशीमेळघालण्यासाठी विनिर्दिष्टीतकेलेल्यायाविनियमातीलपरिशिष्ट-VII 

वाक्याचीपुनर्रचनाकरणे. मध्येकेलेल्यातरतुदीनुसारएकुणचटईक्षेत्रनिर्देशांक (एफएसआय)अनुज्ञेयराहीलवतोभूखंडाच्यासंपुर्ण क्षेत्रफळावरआधारितअसेल. सहव्यवस्थापकीयसंचालक,सिडकोयांच्याव्यवस्थापकीय 
संचालक 
, 
सिडको 

यांच्या१.सिडकोकडे अध्यक्षतेखालीलसमिती,ज्यामध्येअधीक्षकअभियंता,अध्यक्षतेखालील,सहव्यवस्थापकीयसंचालक,अनुभवी सामाजिकबांधकामविभाग,ठाणे;सहसंचालक,नगरसिडको;सहसंचालक,नगररचना,कोंकण 
अभियांत्रिकी 

वर्ग रचना,कोंकणविभाग;शहरअभियंता,न.मुं.म.पा.:विभाग:शहरअभियंता,न.मुं.म.पा.,मुख्य 
असल्यानेअधिक्षक मुख्यअभियंता,सिडको;मुख्यनियोजनकार,सिडकोअभियंता,सिडको;मुख्यवास्तुशास्त्रज्ञवअभियंता. 
सा.बां.वि. आणिसिडकोच्यासहव्यवस्थापकीयसंचालकाद्वारे|नियोजनकार/मुख्यनियोजनकार,सिडकोआणि यांनावगळण्यातयावे शैक्षणिकअर्हता.तांत्रिकयोग्यतावसंरचनात्मकव्यवस्थापकीयसंचालकाद्वारेशैक्षणिकअर्हता, असेप्रस्तावितकरण्यात अभियांत्रिकीक्षेत्रातीलपुर्वानुभवपाहूननियुक्ततांत्रिकयोग्यतावसंरचनात्मकअभियांत्रिकी 

आलेलेआहे 
. करण्यातआलेलेसदस्यइत्यादींचासमावेशआहे,द्वारेक्षेत्रामधीलपुर्वानुभवपाहूननियुक्तकेलेल्या२.सिडकोमध्ये धोकादायक/मोडकळीस आलेल्याइमारतींचीसदस्यांचासमावेशअसलेल्या.समितीद्वारे वास्तुशास्त्रज्ञ सुनिश्चितीकरण्यातयेईल. 

धोकादायक/मोडकळीसआलेल्याइमारतींची नियोजनकारआहेत.हे सुनिश्चितीकरण्यातयेईल. 

पदनामतरतुदीमध्ये नसल्यानेतेसमाविष्ट करण्यातआलेलेआहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग दोन , मार्च ६, २०१९ / फाल्गुन १५ , शके १९ ४० 


अतगत 


मुख्य 


व 


२(ब) 


प्रोत्साहनात्मकचटईक्षेत्रनिर्देशांक(एफएसआय)यातरतुदीमध्ये,"AnnualScheduleofRates|बांधकामाचादरहेशब्द प्रथमपरिच्छेदामध्ये"AnnualScheduleofRates(ASR)(ASR)and"याशब्दानंतर“वार्षिकदरबांधकामकोणत्यादराने and"याशब्दांनंतर“वार्षिकदरअनुसूची(एएसआर)|अनुसूचिनुसारयाक्षेत्रासाठीलागुअसलेलाकेलेजातेतेदर्शवतात.तरी नुसारयाक्षेत्रासाठीलागुअसलेला"बांधकामाचादर"Rateबांधकामाचादर(आरसी)रूपये/चौ.मी.हेशब्दबांधकमाचाखर्चसूचित ofConstruction"(आरसी)रूपये/चौ.मी.पुनर्स्थापित“बांधकामाचाखर्च(सीसी)रूपये/चौ.मी.द्वारेकरण्याचाहेतुआहे.म्हणुन करावाआणितोखालीलतक्ता क मध्येदिल्याप्रमाणेबदलकरावे. 

याशब्दाऐवजीबांधकामाचा असावा. 

खर्चअसाबदलप्रस्तावित तक्ता-क 

आहे. तक्ता-क 

शिर्षक 
खालीलद्वारे 
बदल 
करावेत मूळगुणोत्तर(एलप्रोत्साहक(अनुज्ञेय 

मूळगुणोत्तर(एलप्रोत्साहक(अनुज्ञेय आर/आरसी)पुनर्वसनक्षेत्राच्या% 

आर/आरसी)पुनर्वसनक्षेत्राच्या% अनुसार) 

अनुसार) 


स्पष्टीकरण 
: 

स्पष्टीकरण 
: प्रथमतरतुद-*आरसीम्हणजेमुख्यनियंत्रकमहसुल 

प्रथमतरतुद-*याद्वारेबदलकरण्यातयावे: प्राधिकारीवनोंदणीमहानिरिक्षक,महाराष्ट्रराज्ययांनीसीसीम्हणजेमुख्यनियंत्रकमहसुलप्राधिकारीव वार्षिकअनुसूचीदरतक्त्यामध्येप्रकाशितकेल्याप्रमाणेआर 

नोंदणीमहानिरिक्षक,महाराष्ट्रराज्ययांनीवार्षिक सीसीबांधकामाच्यासंबंधातीलबांधकामाचादरअसाआहे. 

अनुसूचीदरतक्त्यामध्येप्रकाशितकेल्याप्रमाणे 

आरसीसीबांधकामाच्यासंबंधातीलबांधकाम द्वितियतरतुद-कोणताहीबदलनाही. 

खर्चअसाआहे. गुणोत्तराच्यापरिगणनेसाठीजमिनीचादर(एलआर)आणि 
तृतिय 
तरतुद- 
परंतु 
यास 
आणखी 
अट 
अशी 
आहे 
की 
, 
मूळ 
द्वितीय 
तरतुद- 
कोणताही 
बदल 
नाही 
. बांधकामाचादर(आरसी)हेप्राधिकरणाकडुनपुनर्विकासतृतियतरतुदीच्याजागीखालीलप्रमाणेबदल प्रकल्पमंजुरकेलेल्यावर्षाचेघेण्यातयेतील. 

परंतुयासआणखीअटअशीकी,मूळ गुणोत्तराच्यापरिगणनेसाठीजमिनीचादर(एल 

आर)आणिबांधकामाचाखर्च(सीसी)हे प्राधिकरणाकडुनपुनर्विकासप्रकल्पमंजुर 

केलेल्यावर्षाचेघेण्यातयेतील. उर्वरितचटईक्षेत्र(एफएसआय)निर्देशांकाचीवाटणी:उर्वरितचटईक्षेत्रनिर्देशांकाची(एफएसविविधपुनर्विकास पुनर्वसनवप्रोत्साहनात्मकघटकांसाठीउर्वरितचटईआय)वाटणी: 

योजनांमधुनविलग क्षेत्र(एफएसआय)निर्देशांकाचीवरीलअनुक्रमे(अ)व(ब)पुनर्वसनवप्रोत्साहनात्मकघटकांचीतरतुद|तुरळक 
स्थितीत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग दोन , मार्च ६, २०१ ९ / फाल्गुन १५ , शके १ ९ ४० 


करण्यातयावा. 


जमा 


५ 


3 


२ 


४. 


२(अ) 


शब्द 


पात्रता 


जिथेसिडकोनिर्मितगृहनिर्माणयोजनांमधीलकोणत्याहीपुनर्विकास/पुनर्बाधकाम 

अंतर्गत|या 

नियमावलीमध्ये धोकादायक/मोडकळीसआलेल्याइमारतींचापुनर्विकासहाधोकादायक/मोडकळीसआलेल्याइमारतीचेअनावश्यकवपुनरावृत्ती सहकारीगृहनिर्माणसंस्थेनेकिंवाइमारतींमधीलरहिवाशांनीपात्रताक्षेत्र,प्रोत्साहनात्मकचटईक्षेत्रनिर्देशांक|होणारीवाक्येआहेत.तरतुदी किंवासिडकोच्याभाडेपट्टेदारांनीहातीघेतलाअसेल,तिथे(एफएसआय)आणिशिल्लकचटईक्षेत्रअधिकस्पष्टपणेपरिभाषित पुनर्वसनक्षेत्रपात्रता,प्रोत्साहनात्मकचटईक्षेत्रनिर्देशांक(एफनिर्देशांक(एफएसआय)यांचेवाटपपुढीलप्रमाणेकरण्यासाठीवपुनरावृत्ती एसआय)वशिल्लकचटईक्षेत्रनिर्देशांकाचेवाटपअसेल; 

होणारीवाक्येवगळण्यासाठी पुढीलप्रमाणेअसेल. 

प्रस्तावित. (i)सिडकोनिर्मितगृहनिर्माणयोजनांमधीलकोणत्याही(i)सिडकोनिर्मितगृहनिर्माणयोजनांमधील१. 

योजनांमधील२.अनावश्यक धोकादायक/मोडकळीस आलेल्याइमारतीच्याकोणत्याहीधोकादायक/मोडकळीसआलेल्या वगळले. पुनर्विकासाअंतर्गत,विद्यमानरहिवाशीसदनिकेच्यापुनर्वसनइमारतीच्यापुनर्विकासाअंतर्गत,विद्यमानरहिवाशी२.सिडकोनेयापुर्वीच क्षेत्राचीपात्रताहीखालीलच्याएकुणबेरजेच्यासमतुल्यसदनिकेकरितापुनर्वसनक्षेत्राची 

अंमलबजावणीकेलेल्या असेल: 

खालीलच्या 
एकुण 
बेरजेच्या 
समतुल्य 
असेल 
: 
१८ 
चौ.मी. 
बांधकाम (अ)मूळपात्रताविद्यमानसदनिकेचेचटईक्षेत्रअधिक३५% 

(अ)मूळपात्रताहीविद्यमानसदनिकेचेचटई क्षेत्रासहइडब्ल्युएस 
/ च्यासमतुल्य,किमानचटईक्षेत्र३००चौ.फुटच्याअटीस क्षेत्रअधिक३५%इतकीअसेल. 

एलआयजीयोजनेच्या अनुसरून. 

(ब)या 

यापरंतुकामध्येकोणताहीबदल व्यवहार्यतेसाठी ३०० (ब)यातरतुदीमध्येकोणताहीबदलनाही. 

करण्यातआलेलानाही. 

चौ.फुटाची 
तरतुद (तक्ता-बच्याखाली) (तक्ता-बच्याखाली) 

आलेली द्वितियपरंतुकाच्या"स्पष्टीकरणाअंतर्गत; 

"स्पष्टीकरणाअंतर्गतद्वितिय परंतुकामध्ये 
आहे 
. यासअटअशीकी,पुनर्वसनक्षेत्राचीकमालपात्रताहीखालीलप्रमाणेबदलकरण्यातयावा; 

३.पुनर्विकासाच्यातरतुदी पुनर्विकासप्रकल्पाच्यामंजुरीच्यातारखेसलागुअसलेल्यायासअटअशीकी,अल्पउत्पन्नगट(एल 
अंतर्गत 
एच 
आय 
जी मध्यमउत्पन्न(एमआयजी)गटासाठीशासनाकडुनविहीतआयजी)/आर्थिकदृष्ट्यादुर्बलघटक(ईडब्ल्यु घरांचादेखिलसमावेश करण्यातअलेल्याचटईक्षेत्राच्याकमालमर्यादेपेक्षाएस)आणिमध्यमउत्पन्नगट(एमआयजी) करण्यातआलेलाआहे. कुठल्याहीपरिस्थितीतजास्तनसावे. 

यांच्या 
बाबतीत 
, 
पुनर्वसन 
क्षेत्राची 
कमाल 
पात्रता 
ही 

म्हणुनएमआयजी स्पष्टीकरणाअंतर्गतप्रथमआणितृतियतरतुदीमध्येपुनर्वसनप्रकल्पाच्यामंजुरीच्यातारखेसलागुवर्गासाठी विहीत कोणताहीबदलकरण्यातआलेलानाही. 

असेलत्याप्रमाणेमध्यमउत्पन्न(एमआयजी)केलेल्याक्षेत्रापर्यंतच गटासाठी 

शासनाकडुनविहीत करण्यातआलेल्याचटईक्षेत्रप्रतिबंधित चटईक्षेत्राच्याकमालमर्यादेपेक्षाकुठल्याही करतायेणारनाही. 
परिस्थितीत 
जास्त 
असता 
कामा 
नये 
. 

स्पष्टीकरणाअंतर्गत 
प्रथम 
आणि 
तृतिय तरतुदीमध्येकोणताहीबदलकरण्यातआलेला नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग दोन , मार्च ६, २०१९ / फाल्गुन १५ , शके १९ ४० 


वगळण्यात 


झालल्या 


तक्ता-ड 


भाग 


प्रमाणेपरिगणनाकेल्यानंतर,विद्यमानकिंवाप्रस्तावितकेल्यानंतरउर्वरितचटईक्षेत्र(एफएसआय) 

सदनिकांचे 
सहकारी 
गृहनिर्माण 
संस्था 
/ 

अपार्टमेन्टओनरशिपनिर्देशांकाचीवरीलअनुक्रमे(अ)व(ब)प्रमाणेव्यवस्थापनकरणेसिडकोस असोसिएशनआणिसिडकोयांच्यामध्येखालीलतक्ता ड |परिगणनाकेल्यावरविद्यमानकिंवाप्रस्तावित|कठीणजाईलम्हणुनसिडको मध्येदिल्याप्रमाणेबांधकामकेलेल्याक्षेत्राच्यास्वरूपातसहकारीगृहनिर्माणसंस्था/अपार्टमेन्टओनरशिप|बांधकाम क्षेत्राच्या वाटणीकरण्यातयेईलआणिसिडकोचासमभागहाअसोसिएशनआणिसिडकोयांच्यामध्येवाटणी|समभागाऐवजीअधिमूल्य 
सिडकोकडे 
विनामुल्यहस्तांतरीत 
करण्यातयेईल.करण्यातयेईल.सिडकोचासमभागज्यावर्षीआकारण्याचे प्रस्तावित 

महामंडळाकडुनपुनर्वसनप्रकल्पासमान्यता|करीतआहे.तसेचसिडको मूळगुणोत्तरउर्वरितFSIचीविभागणी 

देण्यातआली,यावर्षाच्यावार्षिकअनुसूची(एविकासकम्हणूननव्हेतर सोसायटी/सिडकोचावाटा/ 

एसआर)दराच्यासमतुल्यअधिमूल्याच्यासुविधाप्रदात्याचीभूमिका 
टी 
/ 
आर 
सी 
) 
| 
असोसिए 

स्वरूपातअसेल.ज्यासाठीअधिमूल्यप्रदानबजावण्यासइच्छुकआहे. 

करावयाचेआहे,त्याउर्वरितचटईक्षेत्राच्या वाटा/भाग 

टक्केवारीचे 
( 
बांधकाम 
क्षेत्रास 
अनुसरून 
) 
खालील ३.००वरील ५०%५०% 

तक्ता‘ड मध्येनमुदकेल्याप्रमाणेवाटपकरण्यात २.००वरील६०% 

येईल 
. 
आणि 
३.०० पर्यंत १.०० 
वरील 
७० 
% 
आणि२.०० पर्यंत १.००पर्यंत 

२०% 


शनचा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग दोन , मार्च ६, २०१९ / फाल्गुन १५, शके १९ ४० 


३०% 


८०% 


७ 


८ 


तक्ता-ड 


सी) 


मूळगुणोत्तरउर्वरितएफएसआयचीटक्केवारी टी/सी 

सोसायटी/ज्यासाठी(सिडको) असोसिएशनमहामंडळाला लाउपलब्धअधिमूल्य प्रदान 

करावयाचेआहेते ३.००वरील 

५०% 


४०% 


२.००वरील६०% 

आणि ३.०० पर्यंत 


३०% 


१.००वरील|७०% 

आणि२.०० पर्यत 


१.००पर्यंत 


२० 


७. 


जिथेसिडकोच्यागृहनिर्माणयोजनांमधीलधोकादायक/ मोडकळीसआलेल्याइमारतींचापुनर्विकासथेटसिडकोद्वारे किंवासंयुक्तपणेसिडकोवसहकारीगृहनिर्माणसंस्था/ असोसिएशनकिंवासदरइमारतीमधीलभोगवटादारकिंवा सिडकोचेभाडेपट्टेदारयांच्याद्वारेकरण्यातयेतअसेलतिथे पुनर्वसनक्षेत्रपात्रता,प्रोत्साहनात्मकचटईक्षेत्रनिर्देशांक(एफ एसआय)आणिउर्वरितचटईक्षेत्रनिर्देशांकखालीलप्रमाणे 
असेल, अ-पुनर्वसनपात्रताक्षेत्र 

वरीलउपवाक्य२(अ)मध्येपरिगणनकेलेल्या पुनर्वसनक्षेत्राच्यापात्रतेवर,पुनर्वसनपात्रताक्षेत्रहे विद्यमानचटईक्षेत्राच्या१५टक्क्यांनीअधिक असेल.शासनवMIGसाठीगृहविभागातील प्रस्तावितकेलेल्याकाळातक्षेत्राच्याअटीसअधीन 

राहून. ब-प्रोत्साहनात्मकचटईक्षेत्रनिर्देशांक(एफएस 


१. 
सिडकोला 

विकासकम्हणुन नव्हेतरसुविधा 
प्रदात्याची 
भूमिका बजावण्यास 

आवडेल 
. २.तसेच सिडकोने 

परवडणा-या गृहनिर्माण योजनांसहीत 
इतर 
अनेक 
गृहनिर्माण 
योजनाहाती घेतल्याआहेत. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग दोन , मार्च ६, २०१ ९ / फाल्गुन १५, शके १ ९ ४० 


वगळण्यातयावे. 


भाग दोन - ६-२ 


आय) प्रोत्साहनात्मकचटईक्षेत्रनिर्देशांक(एफएसआय) 

हा२(ब)प्रमाणेअसेल. क-उर्वरितचटईक्षेत्रनिर्देशांकाची(एफएस 


आय)वाटणी 


८. 


3(ix) 


वगळण्यातयावे. 


उर्वरितचटईक्षेत्र(एफएसआय)निर्देशांकाची कोणतीहीवाटणीकरण्यातयेणारनाहीवतो परवडणा-या 

घरांच्या 

प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठीसंपुर्णपणेसिडकोलाउपलब्ध 

राहील. इमारतीचेवयोमूल्यठरविण्याकरीताजरविद्यमानइमारतीचे मंजुरनकाशेउपलब्धनसतीलतर,व्यवस्थापकीयसंचालक, सिडकोहेमूल्यांकनअभिलेखकिंवाशहरभूमापनअभिलेख किंवासनदअशाप्रकारचेपुरावेविचारातघेतील. यातयावरीलउपवाक्य२.१अंतर्गतसिडकोच्याकोणत्याही गृहनिर्माणयोजनेतीलधोकादायक/मोडकळीसआलेल्या इमारतींच्यापुरर्विकासासाठी,सहकारीगृहनिर्माणसंस्थेची सहकारीसंस्थाअधिनियम,१९६०अनुसारवैधताठरावाच्या स्वरूपातीलसंमतीपुरेशीराहील.तसेचअपार्टमेंटओनर्स असोसिएशनच्याबाबतीत,संबंधितअधिनियमानुसारसंमती आवश्यकराहील. 


3(xi 
) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग दोन , मार्च ६, २०१ ९ / फाल्गुन १५, शके १९ ४० 


वगळण्यातयावे. 


टिप.-वरीलनमुदकेलेल्याव्यतिरिक्तपरिशिष्टसातमधीलउपवाक्येआणिपरंतुके,विशेषउल्लेखनसल्यासअपरिवर्तीतराहतील. 


महामंडळाच्यासंचालकमहामंडळाच्याआदेशान्वये, 


मुंबई 
, 


दिनांक 
६ 
मार्च 
२०१ 
९ 
. 


रमेशनं.डेंगळे, मुख्यवास्तुशास्त्रज्ञवनियोजनकार. 


० 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग दोन , मार्च ६, २०१९ / फाल्गुन १५ , शके १९ ४० 


CITY AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF MAHARASHTRA LTD . 

Nirmal, 2nd Floor, Nariman Point, Mumbai 400 021 


Notice 


No. CIDCO / Planning /BN -70 /2019/ 1216 


Whereas , the Governmentof Maharashtra in exercise of the powers conferred by sub -section ( 3a ) of 
the Section 113 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) 
(hereinafter referred to as “ the said Act”) declared by Notification , Urban Development, Public Health and 
Housing Department, No. RPB . 1171/ 18124 / 113 / II -w , dated the 20th March 1971 and by Notification , 
Urban Development, Public Health and Housing No. RPB /1173-11-RPC , dated the 16th August 1973 City 
and Industrial Development Corporation ofMaharashtra Limited (being a Company owned controlled by 
the ofMaharashtra and hereinafter referred to as “ The Corporation ") as New Town Development Authority 
for the said area comprised in the site ofNavi Mumbai as specified therein ; 

And whereas , in exercise of the powers conferred by the provisions of the said Act, and all the other 
powers enabling it in this behalf the Corporation made the General Development Control Regulations 
(GDCRs) for NaviMumbai (hereinafter referred to as “ the said Regulations "); 

And whereas, the Government of Maharashtra approved the said Regulations under GR . No. RPB . 
1175 /635 / B -UD - 5 , dated the 16th September 1976 published in the Maharashtra Government Gazette , 
dated 21st September 1976 ; 

And whereas, the Government of Maharashtra in the Urban Development and Public Health Department 
approved Final Development Plan for NaviMumbai in exercise of the powers conferred by the Section 31 
of the said Act, by Notification No. RPB . 1175 /635 /B -UD -5 . dated 18th August 1979 published in the 
Maharashtra GovernmentGazette, dated 27th September 1979 ; 

And whereas , in exercise of the powers conferred by sub ( 2 ) of the Section 37 of the said Act, the 
Government of Maharashtra has sanctioned Modifications to the Regulations of Navi MumbaiDevelopment 
Plan and GDCRs from time to time. The lastModifications sanctioned by the State Government in respect 
ofGDCRs and NaviMumbai Development Plan were on 29th June , 2018 and 2nd August, 2018 respectively; 

And whereas , the Corporation considered it expedient to make further amendments/modifications in 
the said Regulations as specified in the schedule annexed hereto to make new provision in GDCRs in 
order to facilitate the (i) Deleting provision for CIDCO act as developer ( ii) Replacement ofminimum 300 
sq.ft. carpet area provision with the provision of Government policy, (iii) amending the word Rate of 
Construction to Cost of Construction (iv) Making CIDCO s share in the form of Premium instead of BUA 
and (v ) Other incidental changes as mentioned in the Regulation 34 . 

And whereas, the Corporation considered it expedient and approved the proposal videBoard Resolution 
No. 12124 in the 616th meeting of its Of Directors on 22nd January 2019 to amend the Reg. No. 34 and 
Appendix -VII GDCRs of Navi Mumbaiunder section 37 (1 ) of the MR & TP Act, 1966 : Regarding Reconstruc 
tion / Redevelopmentof CIDCO constructed houses. 

Now . therefore , in exercise of the power conferred by sub - section ( 1) of the section 37 of the said Act, 
the Corporation hereby issues and publishes notice declaring its intention to carry out the amendments / 
modifications to the said Regulations in the manner and the extent recited hereinafter in the Schedule . 

In pursuance of sub -section ( 1) of the Section 37 of said Act, the Corporation invites objections and 
suggestions from any person with respect to the proposed amendments/modifications to said Regulations 
not later than onemonth from the date of the publications of this Notice in the Maharashtra Government 
Gazette . The objection and suggestion shall reach the Chief Architect and Planner of the Corporation 
having his office in 4th Floor, CIDCO Bhavan , CBD Belapur, NaviMumbai 400 614 . 


Schedule 


भाग दोन - ६-२ 


Proposed 
amendment 
to 
Regulation 
No. 
34 
of 
GDCRs 
of 
Navi 
Mumbai 
: 


ExistingProvision 


GDCRs 
Provision 

No 


To 
be 
Replaced 
/ 
Substituted 
by 


Reasonsfor 
Modification 


Reconstruction 
/ 
redevelopment 
of 
CIDCO 
Restructuring 
of 
Regulation 
Regulation 
for 
reconstruction 
/ 
redevelopment 
schemes 
constructed 
houses 
: 

sentences to 

removeNo.34 
undertaken 
by 
CIDCO 
1 
Owners 

Association 
/ 
Co- 
Reconstruction 
/ 
Redevelopment 
schemes 
redundant 
and 

operative 
Housing 
Society 
( 
CHS 
) 
in 
respect 
of 
the 
undertaken 
by 
Owners 
Association 
Co 
- 
repeated 
words 
/ 
authorised 
buildings 
previously 
constructed 
by 
CIDCO 
operative 
Housing 
Society 
( 
CHS 
) 
in 
respect 
sentences 
. 
but 
subsequently 
destroyed 
by 
natural 
calamities 
or 
of 
the 
authorized 
residential 
building 
( 
s 
) 
To 
define 
the 

extentofthis 
accidental 
fires 
or 
which 
have 
collapsed 
by 
aging 
or 
Housing 
scheme 
( 
s 
) 
previously 
constructed 
by 

provisionmore 
are 
demolished 
or 
being 
demolished 
under 
a 
lawful 
CIDCO 
and 
subsequently 
destroyed 
by 
clearly 
order 
of 
the 
Managing 
Director 
of 
CIDCO 
etc. 
: 

naturalcalamitiesoraccidentalfiresorwhich 
Reconstruction 
/ 
Redevelopment 
, 
in 
whole 
or 
in 
part 
of 
a 
have 
collapsed 
by 
aging 
or 
are 
demolished 
or 
building 

being 
demolished 
under 
a 
lawful 
order 
of 
the a)previouslyconstructedbyCIDCO(notbeingabuildingManagingDirectorofCIDCOshallbe 

whollyoccupiedbywarehousing/Industrialuserandpermissibleinaccordancewiththeprovisions 
also 
not 
being 
an 
individually 
owned 
structure 
) 
which 

contained 
in 
Appendix 
- 
VII 
of 
this 
Regulation 
hasceasedtoexistforthereasonsmentionedabove 

( 
hereinafter 
referred 
to 
as 
dangerous 
/ or 

dilapidated 
building 
( 
s 
) 
) 
b 
) 
a 
building 
constructed 
by 
CIDCO 
which 
has 
been 

declared 
dilapidated 
by 
the 
Managing 
Director 
of 
CIDCO 
,shallbe 
permissibleinaccordancewiththe 
provisions 
contained 
inAppendix 
- 
VII 
of 
this 
Regulation 
( 
hereinafter 
collectively 
referred 
to 
as 
dangerous 
/ 
dilapidated 
buildings 
) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग दोन , मार्च ६, २०१९ / फाल्गुन १५, शके १९ ४० 


११ 


१२ 


ProposedamendmentstovariousclausesinAppendixVIIofRegulationNo.34ofGDCRsofNaviMumbai: 


Sr. No 


Clause No. 


Title 


1. 


1 


ExistingClause(Proposedformodification) 

Replaced/Substitutedby 

Reasonsfor 

Modification Regulation for reconstruction 

Reconstruction 
/ 
redevelopment 
of 
CIDCO 

of 
CIDCO 
Restructuring of redevelopment constructedhouses 

sentences 

to ForredevelopmentofbuildingorbuildingsintheForredevelopmentofbuildingorbuildingsintheremove repeated housingschemesofCIDCO,containinghouses 
housing 
schemesofCIDCO,containing 
housesor 

andredundant ortenementsfor(EWS/LIGand/or(ii)MIGtenementsfor(0)EWS/LIGand/or(ii)MIGand/or 

words.Alsotobring 

clarityandintune and/or(HIG,thetotalpermissibleFSIshallbe 

( 
iii 
) 
HIG 
, 
the 
total 
permissible 
FSI 
shall 
be 
as 
per 
with 
the 
rest 
of 
the 

Table-Abelow permissibleinaccordancewiththeprovisions 

provisionsinthe containedinAppendixVIIofthisRegulationas 

GDCRs specifiedinTable-Abelowandshallbebasedon grossplotarea: Identificationofdangerous/dilapidatedbuildingsIdentificationofdangerous/dilapidatedbuildings1.Itisproposedto shallbedonebyaCommitteeUndertheshallbedonebyaCommitteeUndertheremoveSE,PWD ChairmanshipoftheJointManagingDirector,ChairmanshipoftheJointManagingDirector, 

sinceCIDCOhas 

and 

experienced CIDCO,comprisingSuperintendentEngineerCIDCO,comprisingJointDirector,TownPlanning, 

qualifiedin-house PublicWorksDepartment,Thane,JointDirector,KonkanDivision,CityEngineer,NMMC;Chief 

teamof 
engineers TownPlanning,KonkanDivision;CityEngineerEngineer,CIDCO,ChiefArchitectPlanner/Chief 
NMMC 
; 
Chief 
Engineer 
, 
CIDCO 
, 
Chief 
Planner 
, 
Planner 
, 
CIDCO 
and 
such 
other 
members 
as 
may 
2. 
CIDCO 
has 

Chief CIDCOandsuchothermembersasmaybebeappointedbytheManagingDirector,CIDCO Architect appointedbytheJointManagingDirector,CIDCOhavingregardtotheiracademicqualifications, 

Planner .This 

designationhavingregardtotheiracademicqualifications,technicalcompetenceandpreviousexperiencein 

IS 

missinginthetechnicalcompetenceandpreviousexperienceinthefieldofStructuralEngineering 

provisionHence 
the 
field 
of 
Structural 
Engineering 

added 


2. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग दोन , मार्च ६, २०१९ / फाल्गुन १५ , शके १९ ४० 


3. 


2. 


to 


Whereredevelopmentofanydangerous/dilapidatedUnderredevelopment/reconstructionofany 

Thereareredundant and 

repeated building(s)inaHousingSchemeofCIDCOdangerous/dilapidatedbuilding(s), 

areasentences 

in this constructedbuildingsisundertakenbytheCo-opEntitlement,incentiveFSIandsharingofregulation.Proposed HousingSocietyortheoccupiersofsuchbuilding(s)balanceFSIshallbeasfollows: 

makethe orbythelesseesofCIDCO,theRehabilitationarea 

provisionmoreclear 

anddeletethe Entitlement,IncentiveFSIandsharingofbalance 

repeatedsentences. FSIshallbeasfollows: 


4. 


2. 
( 
A 
) 


Underredevelopment ofany1) 

Underredevelopmentofany1Redundantwords dangerous/dilapidatedbuildings(s)inaHousingdangerous/dilapidatedbuildings(s)the 

removed SchemeofCIDCO,theentitlementofrehabilitationentitlementofrehabilitationareaforanexisting2.Forviabilityof areaforanexistingresidentialtenementshallberesidentialtenementshallbeequaltosumtotal 

EWS/LIG 

schemealready equaltosumtotalof: 

of 

implementedby (a)abasicentitlementequivalenttothecarpetarea(a)abasicentitlementequivalenttothecarpet 

CIDCOwith 

builtupareaof18 oftheexistingtenementsplus35%thereof,areaoftheexistingtenementsplus35% 

Sq.m.theproviso subjecttoaminimumcarpetareaof300sq.ftthereofand 

of300sq.ft.is and 

deleted (b)Nochangeinthisproviso (b)Nochangeinthisproviso 

3.HIGhousesare (BelowtheTableB) 

alsocovered (BelowtheTableB) 

under 

the Underthe"Explanation"thesecondproviso Underthe"Explanation"thesecondproviso: 

redevelopment shallbereplacedby: 

provision.Hence Provided thatthe maximumentitlementof 

Providedthat,incaseofLIG/EWSandMIG,the 

thecarpetarea rehabilitationareashallinnocaseexceedthe 

cannotbe maximumentitlementofrehabilitationareain 

restrictedtoarea maximumlimitofcarpetareaprescribedforMIG 

nocaseshallexceedthemaximumlimitof prescribed for categorybytheGovt.asapplicableonthedateof 

carpetareaprescribedforMIGcategorybythe 

MIGcategory approvaloftheredevelopmentproject. 

Govt.asapplicableonthedateofapprovalof FirstandThirdprovisosundertheexplanationtheredevelopmentproject. remainunchanged 

FirstandThirdprovisosunderthe explanationremainunchanged 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग दोन , मार्च ६ , २०१९ / फाल्गुन १५, शके १९ ४० 


१४ 


5 


2(B) 


IncentiveFSI 

TheWordsRateof Inthefirstparagraph-AfterthewordstheAnnualinthisprovision,afterthewords"theAnnualconstruction ScheduleofRates(ASR)and 

ScheduleofRates(ASR)and" 

connotestherateat 

whichconstruction "RateofConstruction(RC)inRs/Sqm"applicablethewords"RateofConstruction(RC)intakesplaceWhileit totheareaaspertheASRandshallbeasgiveninRS/Sqm 

replacedby"Costofisintendedtoimply theTable-Cbelow: 

the Construction(CC)inRs/Sam" 

costof 

construction.Hence Table-C 

InTable-C,theheadingshallbereplaceditisproposedto bythefollowing 

changetoCostof Basic RatioIncentive 

Construction Basic 

RatioIncentive (LR/RC)(As%ofAdmissible 

(LR 
/CC 
) 

(As%ofAdmissible RehabilitationArea) 

RehabilitationArea) 


Explanation: FirstProviso 

Explanation: -RCistherateofconstructioninrespectofFirstProvisoshallbereplacedby: R.C.C.Construction,aspublishedbytheChief-"CCisthecostofconstructioninrespectof ControllingRevenueAuthority&InspectorGeneralR.C.C.Construction,aspublishedbytheChief ofRegistration,MaharashtraStateintheAnnualControllingRevenueAuthority&Inspector ScheduleofRates 

GeneralofRegistration,MaharashtraStatein 

theAnnualScheduleofRates Secondproviso-Nochange 

Secondproviso-Nochange 
Third 
proviso 

Thirdprovisoshallbereplacedby: 
Provided 
further 
that 
the 
Land 
Rate 
( 
LR 
) 
and 
the 
Provided 
further 
that 
the 
Land 
Rate 
( 
LR 
) 
and 
the RateofConstruction(RC)forcalculationofthe BasicRatioshallbetakenfortheyearinwhichthecostofConstruction(CC)forcalculationofthe redevelopmentprojectisapprovedbytheauthority.BasicRatioshallbetakenfortheyearinwhich 

theredevelopmentprojectisapprovedbythe 

authority SharingofthebalanceFSI: 

SharingofthebalanceFSI: 

Itwillbedifficultfor TheFSIremaininginbalanceafterprovidingfortheTheFSIremaininginbalanceafterprovidingfor 

CIDCOtomanage 

sporadicallysituated rehabilitationandtheincentivecomponents,therehabilitationandtheincentivecomponentstenements calculateasper(A)and(B)aboverespectively,shallcalculateasper(A)and(8)aboverespectively,accumulatedthrough besharedbetweentheexistingorproposedCo-shallbesharedbetweentheexistingorvarious 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग दोन , मार्च ६, २०१९ / फाल्गुन १५ , शके १९ ४० 


6 


2.C) 


operativeHousingSociety/ApartmentOwnershipproposedCo-operative HousingSociety/redevelopment AssociationandCIDCO,intheformofbuilt-uparea,ApartmentOwnershipAssociationandCIDCO.schemes. 
Hence, asgiveninTableDbelowandtheshareofCIDCOTheshareofCIDCOshallbeintheformof 

CIDCOproposesto 

collectpremiumfor shallbehandedovertoCIDCOfreeofcost. 

premiumequivalenttotheAnnual 
Scheduleofits 
shareofbuiltup Table-D Rates(ASR),forthe year 

in 

whicharea. BasicRatio SharingofBalanceFSI 

RedevelopmentprojectisapprovedbytheAlso,CIDCOwould 
(LT/RC) Society/CIDCO 

Corporation.ThepercentageofbalanceFSI(inliketoplaytherole 
AssociationShare 

termsofBuiltuparea)forwhichpremiumhastooffacilitatorandnot 
Share 

theDeveloper Above3.00 

50%50% 

bepaidshallbeasgiveninTableDbelow. Above2.00 

60%40% 

Table-D andupto3.00 Above1.0070% 

30%BasicRatio 

%ofBalanceFSI andupto2.00 

( 
LT 
/ 
CC 
) availabletofor 

which Upto1.00 

80% 20% 

Society/ premiumtobe 
Associationpaidtothe 

Corporation 

(CIDCO) 
Above3.00 50% 

50% Above2.0060% 

40% 
andupto 

3.00 Above1.00 70% 

30% 
andupto 

2.00 Upto1.00 80% 

20% Whereredevelopmentofdangerous/dilapidated building(s)inaHousingSchemeofCIDCOis 

1.CIDCOwouldlike undertakenbyCIDCOdirectlyorjointlybyCIDCO 

toplaytheroleof alongwiththeCo-operativeHousingSociety/ 

facilitatorandnot 
Associationorthe 
occupiersofsuch 
building(s)orby 

theDeveloper thelesseesofCIDCO,theRehabilitationArea Entitlement,incentiveFSIandsharingofbalance 

Tobedeleted 

2.Also,CIDCOhas FSIshallbeasfollows: 

takenupseveral A)RehabilitationAreaEntitlement: 

housingschemes, 

including TheRehabilitationAreaEntitlementshallbe 

affordable 
increasedby15%oftheexistingcarpetarea, 

housing overandabovetheRehabilitationArea Entitlementcalculatedin(A)ofclause2above 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग दोन , मार्च ६, २०१९ / फाल्गुन १५, शके १ ९ ४० 


7 


2.1 


8 


3.ix 


subjecttothemaximumofthesizeofMIG, prescribedbytheGovernmentintheHousing 

Department B)IncentiveFSI: 

IncentiveFSIshallbethesameasin(B)of 

Clause2 C)SharingofthebalanceFSI: 

ThereshallbesosharingofthebalanceFSI, whichshallbeentirelyavailabletoCIDCOfor 

implementingAffordableHousingProject. Forthepurposeofdecidingtheauthenticityinthe ageofthestructure,iftheapprovedplansofsuch existingstructurearenotavailable,theManaging Director,CIDCOshallconsiderotherevidencesuch asAssessmentRecordorcitysurveyrecordor sanad Forredevelopmentofanydangerous/dilapidated buildingsinanyHousingSchemeofCIDCOunder clause2.1hereinabove,byCIDCO,theconsentof theCo-operativeHousingSocietyintheformofa validResolutionaspertheCo-operativeSocieties Act,1960willbesufficient.Similarlyincaseof ApartmentOwner sAssociation,theconsentasper theconcernedActwillberequired 


Tobedeleted 


9 


21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 
400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 


3.xi 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग दोन , मार्च ६, २०१९ / फाल्गुन १५ , शके १९ ४० 


Tobedeleted 


Note:TheclausesandprovisosinAppendixVllotherthantheabove,unlessspecificallymentioned,shallremainunchanged 


BytheorderofBoardofDirectorsoftheCorporation 


Mumbai,dated6thMarch2019. 


RAMESHN.DENGLE, ChiefArchitectandPlanner. 


